बदली 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश, क्रमांकः एलटीएस-२०२०/प्र.क्र.३३१/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ११.११.२०२१ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील४(४) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-यांच्या 
मान्यतेने सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कार्यरत असलेले श्री.विजय एकनाथ सोनुने,उप अभियंता, सा.बां. 
उप विभाग क्र.४,गडचिरोली यांची बदली त्यांच्या विनंतीनुसार सा.बां.उप विभाग, सिल्लोड, जि.औरंगाबाद या 
पदावर करण्यात येत आहे. 
२. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री.विजय एकनाथ सोनुने, उप 
अभियंता(स्थापत्य) यांना नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी 
व्यवस्था करुन तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 
३. श्री.विजय एकनाथ सोनुने, उप अभियंता(स्थापत्य) यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा व 
आपला पदग्रहण अहवाल शासनास विनाविलंब शासनास सादर करावा. उपरोक्‍त अभियंत्यांनी महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या 
काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, बदली झालेल्या 
अभियंत्यांनी बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्याची दक्षता घ्यावी, अन्यथा या पदग्रहण अवधीत बदलीच्या पदावर 
रूजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच 
त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९, मधील नियम २३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर 
नियमातील तरतूदी लक्षता घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदली करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने 


सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२०/ प्र.क्र.३३१./सेवा-२, दि. 19.99.2029 


४. श्री.विजय एकनाथ सोनुने, उप अभियंता(स्थापत्य)यांची बदली त्यांच्या विनंतीनुसार करण्यात येत 
असल्याने त्यांना पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता इ. देय राहणार नाही. 

प. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री.विजय एकनाथ सोनुने, उप 
अभियंता(स्थापत्य) यांनी पदभार सोडल्याचा व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत 
कालावधीत संबंधित अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत 
करण्यात यावे, जेणे करुन संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे हक्य होईल. म.ना.से. 
(रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत/ 
मंजूर करु नयेत. 


सदर शासन आदेडा TeaT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११११११७३७११००१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Patil Swati Sachin 


. क 
p | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
a | W a | Department, postalCode=400032, st=MAHARASHTRA, 
2.5.4.20=a08a4a756cd7e1e1ea2a6f91922d110f1 03cebd447900933225 
डु 44672९3784, 
serialNumber=41a9218232bbaea6586 1213d86d108ea7c48905da5f33 
S a C h | n dba9c8f6662cb8f9e18, cn=Patil Swati Sachin 
Date: 2021.11.11 17:38:44 +05'30' 
(स्वा. स. पाटील) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, नागपूर/औरंगाबाद 
३. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, गडचिरोली/औरंगाबाद 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली/औरंगाबाद 
५. श्री.विजय एकनाथ सोनुने, उप अभियंता(स्थापत्य) यांना मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर यांच्यामार्फत 
६. मा.मंत्री (सा. बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा.मंत्री,सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) /मा.राज्यमंत्री 
(सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा.राज्यमंत्री,सा.बां.,(सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव (सा.बां)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय मुंबई. 
८. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


